मा.सर्वोच्च न्यायालय येथीळ विशेष 
अनुमती याचिका (गुन्हे) क्रमांक ७०४/२०१६ 
मध्ये काम पाहिल्याबददल अँड. मुकुल 
रोहतगी, महा न्यायप्रतिनिधी, भारत 
सरकार यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएस-०७१६/प्र.क्र.२२६/पोल-८ 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर, २०१६ 


संदर्भ : १) विधी व न्याय विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०८/ /Crim Gen/Contl/A, दि. २०.१०.२०१६ 
२) विधी व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मिटींग-२०११//२४९/डी-१४, दिनांक १५.०२.२०१४ 


शासन निर्णय : 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल गुन्हे अपील क्र. ५७२/२०१५ प्रकरणी (सलमान खान 
विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशाविरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालय, 
नवी दिल्ली येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका (फौजदारी) क्र. wos / २०१६ 
प्रकरणी अँड. मुकुल रोहतगी, महा न्यायप्रतिनिधी, भारत सरकार हे कामकाज पाहात असल्याबाबत विधी व 
न्याय विभागाने त्यांच्या दिनांक ३१.१२.२०१५च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 


त्यानुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष अनुमती याचिका (गुन्हे) क्रमांक 
७०४/२०१६ या प्रकरणात अँड.मुकुल रोहतगी, महा न्यायप्रतिनिधी, भारत सरकार यांना परिणामकारक 
सुनावणीकरीता प्रतीदिन रु. ५,५०,०००/- प्रमाणे दिनांक ०५.०२.२०१६, दिनांक १९.०२.२०१६ व दिनांक 
०५.०७.२०१६ अशा एकूण तीन दिवसांकरीता रु. १६,५०,०००/- (रुपये सोळा लाख पन्नास हजार फक्त) 
इतके शुल्क अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक-बी-१, मुख्य लेखाशिर्ष “२०५५-पोलीस” “१०८ 
राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस (०१) (०१) शहर पोलीस आस्थापना (२०५५ ००९७) - २८ 
व्यावसायिक सेवा या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून, तो सन २०१६-१७ या चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजुर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर प्रकरणात पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
8, a area निर्ण faa विभागाच्या area fla क्रमांक विअप- 


२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दिनांक २९ जुले, 2094 अन्वये, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, 
भाग पाहिला, उपविभाग - दोन मध्ये नव्याने समावेश केलेल्या अ.क्र.४९, नियम क्र. १६६-अ अन्वये विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच विधी व न्याय विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १०८/ 
/Crim 9७॥/0०0॥/&, दिनांक २०.१०.२०१६ अन्वये निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०७१६/प्र.क्र.२२६/पोल-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६११०९१५१८१८३५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Mn MH Digitally signed by Tanaji Shri Bhosal 
Ta Nn aj | S h rl Ya Nn g SRN eee या Odes, 


ou=Section Officer, postalCode=400032, 


Bhosale 0001101 1 
(ता. श्री. भोसले) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रति: 
१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
3) offer व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) श्री.एन आर. कटनेश्वरकर, सरकारी वकील. मा.सर्वोच्व न्यायालय, नवी दिल्ली 
६) उप सचिव, विधी व न्याय विभाग (ई-शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
७) उप सचिव, (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) अवर सचिव, आस्था-२ / रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवड नस्ती (पोल-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


